केंद्र पुरस्कृत वन्य जीव आश्रयस्थानांचा 
एकात्मिक विकास या योजनेकरीता निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 

केंद्र हिस्सा (लेखाशीर्ष - २४०६ ए ७८४) 
राज्य हिस्सा (लेखाशीर्ष - २४०६ ए ७९३) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.१५/कार्यासन ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : - २६ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वि. वि, क्र.अर्थसं-२०२० / प्र.क्र.६४ / अर्थ-३, दि. १६.०४.२०२०. 
२) वि. वि, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२० /प्र.क्र.६५ / अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२० 
३) महसूल व वन विभागाची नस्ती क्र.१६४ (भाग-२)/फ-१. 


प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत महसूल व वन विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 


असलेल्या केंद्र पुरस्कृत वन्य जीव आश्रयस्थानांचा एकात्मिक विकास या योजनेच्या केंद्र 


हिळ्ड्याकरीता रु.९३.६८ लाख (सन २०१९-२० मधील अखर्चित निधी रु.६०.०० लाख + सन २०२०-२१ 


मधील पहिला हप्ता) व समरुप राज्य हिऊ्यासाठी रु.६२.४५ लाख (सन २०१९-२० मधील रु.४०.०० 


लाख व सन २०२०-२१ साठी रु.२२.४५ लाख) यासाठी सन २०२०-२१ च्या तरतुदींतून निधी वितरीत व 


खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबत महसूल व वन विभागाकडून संदर्भाधीन क्र.३ अन्वये सादर 


करण्यात आलेल्या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-५ याखाली मुख्य लेखाशीर्ष २४०६ - वनीकरण 


व वन्यजीव याखाली केंद्र पुरस्कृत वन्य जीव आश्रयस्थानांचा एकात्मिक विकास या योजनेसाठी केंद्र 


हिस्सा व समरुप राज्य हिस्सा सन २०२०-२१ मधील अर्थसंकल्पित तरतुदींमधून वितरीत व खर्च 


करण्यास खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.१५/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 
योजनेचे नाव । लेखाशिर्ष / उद्दिष्ट सन २०२०-२१। सदर शा.नि. अन्वये 
केंद्र व राज्य मधील वितरीत करण्यात येत 
हिस्सा सुधारीत असलेली तरतूद 
अंदाज 
i ae .| २ ° & 
केंद्र पुरस्कृत | ७८४ ए २४०६ ०२, मजुरी ६४.०० ४६.८४ 
वन्य जीव | केंद्र हिस्सा | २१, साहित्य पुरवठा २४.०० १८.७४ 
आश्रयस्थानांचा | (६० टक्के) ५०, इतर खर्च ३६.०० २८.१० 
एकात्मिक एकूण केंद्र हिस्सा १२४ ९३.६८ 
विकास peat ae ०२, मजुरी ४०.०० 39.224 
राज्य हिस्सा साहित्य पुरवठा 
२१, त्य परवठा 
eee 3 १६.०० १२.४९ 
५०, इतर खर्च २४.०० १८.७४ 
एकूण राज्य हिस्सा Pike ६२.४५५ 
एकूण २०४.०० १५६.१३५ 


२. उपरोक्त प्रमाणे रु.१५६.१३ लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी छप्पन्न लाख तेरा हजार फक्त) 
इतका निधी प्रशासकीय प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१६.०४.२०२० च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या Mead काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची राहील. 

४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदींतून झालेल्या झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लळेखाशिर्षनिहाय / उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी व निधी 
उपयोगिता प्रमाणपत्रासह पुढील निधी वितरणासाठी प्रस्ताव सादर करावा. 

५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात आदिवासी उपयोजना 
बाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. जेणेकरुन शासनाला 
आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.१५/कार्यासन.६ 


६. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतून आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या तसेच वैयक्तिक लाभाच्या योजना घेण्यात याव्यात 
तथापि, आदिवासी उपयोजना बाहय क्षेत्रात मात्र वैयक्तिक लाभाच्याच योजना घेण्यात याव्यात. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०४/सचिव (व्ययो, 
दि.२९.०१.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


Ce सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३२५१६५३५८९६२४ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


: Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Ravindra kx 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Tribal Development Department, 


D i g a al b a [| ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f410 


Aute वड किक 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव 

३. प्रधान सचिव(वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 

५. सर्व अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 

६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा माळा, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

११.निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


